ग्राम विकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत 
अनुरेखक/ सहाय्यक आरेखक/ आरेखक/मुख्य 
आरेखक, तसेच कालबध्द पदोन्नती योजना व 
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची 
वेतनश्रेणी पात्र अनुरेखक/सहाय्यक आरेखक यांना 
पुन: सुधारित वेतनश्रेणीनुसार देय होणारी दिनांक 
०१.०१.१९९६ ते ३१-३-२००६ या कालावधीतील 
थकबाकी अदा करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- वेतन-२०२१/प्र.क्र.१७९/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई 
दिनांक :- २१/९/२०२३. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वेपुर-१२०१/प्र.क्र.०४/सेवा-९, दिनांक २७ 

फेब्रुवारी, २००६ 

२) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक वेपुर-१२०१/प्र.क्र.०४/भाग-२/सेवा-९, 
दिनांक २४ जानेवारी, २००७ 

३) कृषी व पुदम, शासन निर्णय क्रमांक कृषिआ-१९१४/प्र.क्र.९४/१६-अ, दिनांक १० 
जानेवारी, २०१९ 

४) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद येथील मूळ 
अर्ज क्र.५9९७/२०१९ मध्ये दिनांक १५ डिसेंबर, २०२० रोजी दिलेला न्यायनिर्णय 

५) विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक विकास/लेखा- 
४(२)/कावि/७६/२०२२, दिनांक २१ मार्च, २०२२ 

६) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे पत्र क्रमांक आस्था/विकास/झेडएनजी- 
ग्रामपं/कावि-६०९/२२, दिनांक ३१ मार्च, २०२२ 

७) विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचे पत्र संकिर्ण-२०२२/८७५४/विआझ्ा/आस्था-२, 
दिनांक २९-४-२०२२ 

८) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक विशा/आस्था/कार्या- 
११/प्र.क्र.४८/कावि-१३२५/२०२२, दिनाक २३१८, दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०२२ 

९) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, मुंबई यांचें पत्र क्रमांक विकास/ 
वेतन/कावि/२०७९८/२०२२/१५३/दिनांक १६-०१-२०२३ 

qo) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्रमांक २०२२/विशा/आस्था/झेडपीई/ 
कावि / २४३/ दिनांक २५-४-२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र.१७९/आस्था-४ 


प्रस्तावना :- 


पाचव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर नियुक्‍त केलेल्या वेतनत्रुटी उच्चस्तर समिती 
तसेच, वेतन असमानता समितीच्या शिफारशी शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयनुसार 
अंमलात आणल्या आहेत. या शासन निर्णयामध्ये कृषी आयुक्तालयातील " आरेखक " या पदाचा 
समावेश संदर्भ क्र.२ येथील शासन शुध्दीपत्रकान्वये करण्यात आलेला होता. कृषी व पुदम 
विभागातील आरेखक संवर्गास वर संदर्भ क्र. १ येथे नमूद केलेल्या दिनांक २७-२-२००६ व संदर्भ 
क्रमांक २ येथील दिनांक २४-१-२००७ च्या आदेशानुसार रु. ५०००-१५०-८००० ऐवजी ५५००- 
१७५-९००० ही पुन : सुधारित वेतनश्रेणी काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात आली होती. तसे करताना 
दिनांक ०१-०१-१९९६ ते ३१-३-२००६ या कालावधीतील थकबाकी संबंधितांना अनुज्ञेय करण्यात 
आली नव्हती. 
२. ही थकबाकी मिळावी म्हणून ced असोसिएठडान यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण येथे मुळ अर्ज क्र. ४६५/२००८ दाखल केला होता. या अर्जावर महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरणाने ही /थकबाकी संबंधितांना सहा महिन्यांच्या आता अदा करावी , असा निर्णय 
दिनांक २२-०७-२०१३ रोजी दिला आहे. सदर आदेशाविरुध्द मा.उच्च न्यायायल, मुंबई येथे रिट 
याचिका क्र.६६७९/२०१४ दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिका मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांनी दिनांक २-८-२०१८ रोजी खारिज केली आहे. 
३. मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर न्याय निर्णयाविरुध्द कृषी व पुदम विभागाने मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका डायरी क्र.३३८९९/२०१९ मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाने दिनांक २५-१०-२०१९ च्या न्याय निर्णयान्वये खारीज केली आहे. तसेच मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या दिनांक २५-१०-२०१९ च्या आदेशाविरुध्द मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात 
आलेली पुनर्विलोकन याचिका क्र. ६९६१/२०२० देखील मा.सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 
४. सार्वजनिक बांधकाम विभागातीळ महाराष्ट्र राज्य रेखाचित्र संघटनेतील 
अनुरेखक/आरेखक या सवर्गात कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी मॅट, औरंगाबाद येथे मूळ अर्ज WH. (9819/2098 
दाखल केला होता. मूळ अर्ज क्र.४६५/२००८ संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश 
झाल्यानंतर सदर मुळ अर्ज क्र. ७९७/२०१९ मध्ये मा.न्यायाधिकरणाने दिनांक १५-१२-२०२० रोजी 
पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. 
i) Original Application is allowed 
ii) Respondents are directed to pay arrears of pay as per G.R. Dated २७.२.२००६ ( after 


hearing the counsel for the applicant and P.O.) date is corrected on 9§-92-2020 and 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र.१७९/आस्था-४ 


second G.R. dated 90.09.2098 to the members of the applicant Karmachari 
Sanghatana within 3 months from the date of this order. 
lii) There shall be no order as to cost. 
५. उपरोक्त दोन्ही न्याय निर्णय लक्षात घेता आणि एखादया प्रकरणी मा.न्यायालयाने दिलेल्या 
न्याय निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्यास, समान पातळीवरील कर्मचारी / अधिकारी यांना 
सदर न्याय निर्णय लागू करण्याबाबतचे अधिकार, विधी व न्याय विभागाने दिनांक २८/२/२०१७ च्या 
परिपत्रकान्वये संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास दिले आहेत (मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मुळ अर्ज क्र. ५९,६१, व ९०/२०१६ मध्ये दिनांक १४-१२-२०१६ रोजी 
दिलेल्या आदेशानुसार सेवा विषयक बाबी संदर्भात न्यायालयाने दिलेले आदेश समान पातळीवर 
इतर कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांना लागू होत असल्याबाबतचे तत्व अधोरेखित केले आहे. तसेच मा. 
सर्वोच्च न्यायालयाने 598807 UttAR Pradesh and Ors. VS. Arvind Kumar Srivastav, 2094 
(१) SCC ३४७ या प्रकरणात सेवा विषयक बाबींमध्ये मा. न्यायालयाने दिलेले निर्णय समान 
पातळीवरील इतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावेत, हे तत्व नमूद केले आहे. ही बाब लक्षात घेता, 
पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय प्रसृत करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वेपुर-१२०१/प्र.क्र.०४/सेवा-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी, 
२००६ आणि वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक वेपुर-१२०१/प्र.क्र.०४/भाग-२/सेवा-९, 
दिनांक २४ जानेवारी, २००७ अन्वये ग्राम विकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत 
असलेल्या अनुरेखक, सहाय्यक आरेखक ( कनिष्ठ आरेखक ) , आरेखक आणि मुख्य आरेखक , 
तसेच कालबध्द पदोन्नती योजना व आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी, 
पात्र अनुरेखक/सहाय्यक आरेखक ( कनिष्ठ आरेखक) यांना, पुनःसुधारित वेतनश्रेणीनुसार, देय 
होणारी दिनांक ०१-०१-१९९६ ते ३१-३-२००६ या कालावधीतील संबंधित विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या अ.क्र. ५ ते अ.क्र.१० च्या पत्रान्वये निश्चित करण्यात आलेली अंदाजित 
थकबाकी एकूण रुपये ६,१७,०५,७४०/- (रुपये सहा कोटी सतरा लक्ष पाच हजार सातशे चाळीस 
फक्त) अदा करण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर थकबाकीची रक्कम, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य fare निधी खात्यामध्ये जमा 
करण्यात यावी. 
३. दिनांक १.१.१९९६ ते हे आदेशा निर्गमित होण्याच्या दिनांकाच्या कालावधीत जे संबंधित 
कर्मचारी सेवानिवृत्त झाळे आहेत किंवा इतर कारणांमुळे सेवेत नाहीत, अशांच्या बाबतीत 
थकबाकीची रक्‍कम रोखीने प्रदान करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०२१/प्र.क्र.१७९/आस्था-४ 


४. सदरचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली अदा करण्यात येतात, त्या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४०३/२०२३ दिनांक ०४- 
९-२०२३ व विधी व न्याय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५६/४२५/७॥॥/७०॥/ २०२३/ 
"A" Br दिनांक ५-६-२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार व सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेतांक २०२३०९२११४५२०६३३२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार 


Digitally signed by DEEPAK BALKRISHNA RAUT 
DN: तक, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


D E E Pp A K DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=634c9b6f0a78aa8dc2a2cad23e9ebda8B6eae533288. 
003232dfa51925322f07, postalCode=400032, st=Maharash 
INumber=52DEE7DD608E1 BF9A63F1C3E782CDF35FEBBF 
B A L K R | S H N A RA U IT 1D44B3C12DB9684B5571AEA49117, cn=DEEPAK BALKRISHNA 


Date: 2023.09.21 14:56:25 +05'30' 


(दिपक बाळकृष्ण राऊत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
२) मा.मंत्री ( ग्रामविकास विभाग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.राज्यमंत्री ( ग्रामविकास विभाग), यांचे ,खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज), यांचे स्वीय सहाय्यक, ग्राम विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
५) अपर मुख्य सचिव (वित्त )/प्रधान सचिव (ले. व. को.) यांचे स्वीय सहाय्यक, ग्राम विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व ) 
९) विभागीय आयुक्त (सर्व ) 

०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व ) 
११) राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद रेखाचित्र अभियांत्रिकी कर्मचारी संघटना, ११, 
जे.एस.के.पार्क, वाघापुर रोड, यवतमाळ, ता.जि. यवतमाळ 
१२) कार्यासन-आस्था-४ संग्रहार्थ 

पृष्ठ ४ पैकी ४ 


